धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्त्यांचा समावेश ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२१ सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/ सा.बां प्रादे वि ना/प्रआ/ग्रामा दर्जान्न्त/शिंदखेडा (जि. धूळे)/४३८०/ 


प्रस्तावना :- 


सन-२०२१, दि.०१/०९/२०२१. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 


धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HSH आहे. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


सदर रस्त्याची आवश्‍यकता तसेच जिल्हा परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेता 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेऊन धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्‍यातील खालील रस्ते 
ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
गि . _ ।विटाई ते वायपूर रस्ता. | ०/०ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५३ 
(विठ्ठल मंदिर) 
२. ।साहूर शिव ते नवेकोडदे | ०/० ते ३/१०० | 3.900 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५४ 
रस्ता. 
३. | जुनेकोडदे ते जुने शोदवाडे । ०/० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५५ 
मधलीवाट रस्ता. 
४. झोटवाडे शिव (ग्रामा-७ ०/० ते २/३०० ।२.३०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५६ 
पासून) ते होळ टेकडी 
शिवरस्ता (ग्रामा-७ पर्यंत) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


प. नेवाडे ते इजिमा-६ला ०/० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५७ 
जोडणारा रस्ता. 
६. प्ररामा-१ (निमगुळ) ते ०/० ते २/४०० ।२.४०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५८ 
तावखेडा प्र.न कडे जाणारा 
रस्ता. 
७. नवे ears ते नवेकोडदे | ०/० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५९ 
रस्ता. 
८. ब्राम्हणे ते नवेकोडदे रस्ता । ०/० ते ३/५०० ।३.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६० 
(ग्रामा-५ ते ग्रामा-७ ला 
जोडणारा रस्ता.) 
९. ब्राम्हणे ते मंदाणे रस्ता. | ०/० ते २/६०० | २.६०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६१ 
(प्रजिमा-१६ पासून ते नवे 
कोडदे फाटयापासून ते 
प्ररामा-१ दोंडाईचा ब्राम्हणे 
रस्त्याला जोडणारा रस्ता.) 
१०. | ०. । ब्राम्हणे ते लंघाणे रस्ता. ०/० ते २/४०० । २.४०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६२ 
faa १. | जुने कोडदे ते विरदेल 0/0 ते ३/५०० ।३.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६३ 
रस्ता. 
१२. ।वायपूर ते चांदवड रस्ता. ।०/० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६४ 
१३. ।वर्षी ते निरगुडी रस्ता. ०/० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६५ 
१४. । दभाषी (वर्षी कामखेडा ०/० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६६ 
फाटा रामा-३ रस्ता. 
१५. | रामा-६ते जातोडा रस्ता. । ०/० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६७ 
१६. | UTS ते रामा-१६ रस्ता. ०/० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६८ 
१७. | बेटावद ते मुडावद रामा-१६ | ०/० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६९ 
ते भिलाणे रस्ता. 
एकूण ४९.८०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४९.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६९०.६५० + ४९.८००) 
म्हणजेच ७४०.४५० कि. मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१६१२०७७८१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=3021bf955fefd7 1ffadSdd7c97769147F19aca6383al1 2fed6cff4849d78e 
24a, pseudonym=44879507A5SBADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 


serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQESFOD 1 37FEABOBBCB16C 
ACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


Date: 2021.10.04 16:13:53 +05'30" 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, धुळे. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१० रेखाचित्र शाखा 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


